छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव 

विकास संस्था (सारथी), पुणे या कंपनीसाठी 

आर्थिक वर्ष सन २०२२ -२३ करिता ३६- सहायक 

अनुदाने (वेतन) १० -कंत्राटी सेवा, व ३५- भांडवली मत्याची 
निर्मिती (बांधकाम) निधी वितरीत करण्यास मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सारथी २०२२/प्र.क्र.२९९/का.१४२५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ११/०१/२०२३ 


संदर्भ :- १. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ४ एप्रिल, २०२२ 
२. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे यांचे पत्र 
क्र. सारथी पुणे /लेखा/निधी मागणी /२०२०/२७३६/ दि.७/१२/२०२३ 
३. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र.सारथी -२०२०/प्र.क्र.१०५/का.१४२५,दि.१३/०९/२०२२ 


झासन निर्णय :- 

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या कंपनीस सन २०२२- 
२३ या आर्थिक वर्षाकरिता " मागणी क्र.ओ-२, २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 
अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०३ मागासवर्गीयांचे कल्याण, १०२ आर्थिक विकास (०१) मराठा, कुणबी,कुणबी- 
मराठा, मराठा- कुणबी, ०१(०१) (०१) छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) 
(2224 F ५२१) "या लेखाशिर्षांतर्गत छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), 
पुणे या कंपनीच्या आस्थापना व इतर बाबीसाठी अनुदान अर्थसंकल्पीत केले आहे, त्यासाठी आव्यक निधी 
खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रु.कोटीत) 
अ.क्र उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित यापूर्वी jae, नोव्हेंबर शिल्लक बीम्स 
अनुदान वितरित ।२०२२ अखेरपर्यंत अनुदान प्रणालीवर 
केलेले झालेला खर्च उपलब्ध 
अनुदान करुन 
देण्यात 
आलेले 
अनुदान 
| १०-कंत्राटी सेवा रु. ५.०० रु.१.७५ रु. १.३५ रु.०.४० रु.१.०० 
२ ३५ भांडवली ARATE रु. ३५.०० रु.२.३५ रु. २.३५ रु.०.०० रु.१८.६५ 
निर्मितीकरिता अनुदान 
(बांधकाम) 
३ _।३६-सहायक अनुदान (वेतन) रु. ३.२० रु.१.७२ रु. ०.९५ रु.०.७७ रु.१.०५ 
एकूण रु.४३.२० रु.५.८२ रु. ४.६५ रु.१.१७ रु.२०.७० 


शासन निर्णय क्रमांकः सारथी २०२२/प्र.क्र.२९९/का.१४२५ 


२. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या कंपनीसाठी सन 
२०२२ -२३ करिता उपरोक्त एकूण २०.७० कोटी इतका निधी कोषागार कार्यालय यांना आहरित करण्यापूर्वी 
तसेच खर्च करताना राज्य शासनाची कार्यनियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पिय नियम पुस्तिकेतील 
तरतुदी व सर्व अटी व शर्तीचे पालन करणे ही जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी म्हणून छत्रपती शाहू महाराज 
संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी ),पुणे तसेच आहरण संवितरण अधिकारी म्हणून मुख्य लेखा व 
वित्त अधिकारी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी ),पुणे यांची राहील. 
तसेच वितरीत करण्यात आलेले रुपये २०.७० कोटी इतके अनुदान नमूद उद्दिष्टासाठी व उपलब्ध निधीच्या 
मर्यादेत खर्च होईल याची आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सारथी, पुणे यांची 
तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून व्यवस्थापकीय संचालक,सारथी,पुणे तसेच यांची जबाबदारी राहील. 

३. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या कंपनीसाठी उपरोक्त 
बाबींसाठी होणारा खर्च हा सन २०२२-२३ साठीच्या असलेल्या उपरोक्त लेखाशीर्षाखालील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

४. सदरचाझासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय वित्त विभाग यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
४५६/२०२२/व्यय-८/ दिनांक १९/१२/२०२२ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

५. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन निर्णय उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०११११२३०१५०३१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Digitally signed by VIDHYADHAR MAHADEV BORKAR 
Date: 2023.01.11 12:38:13 +05'30' 
(वि. म. बोरकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
3. मा.उपमुख्यमंत्री (नियोजन) यांचे सह सचिव. 
४. अध्यक्ष, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे-४११ 
६. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
८. मा.राज्यमंत्री (नियोजन ) यांचे खाजगी सचिव. 
९. प्रधान महालेखापाल,(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र-१,मुंबई. 
१०. व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे-४११ ००१. 
११. सह सचिव/उप सचिव (सर्वी नियोजन विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१२.उप सचिव (व्यय ८),वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प (का.१४२४), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई/जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 
१५. निवासी ळेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 
१६. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी,पुणे 
१७. निवडनस्ती (का-१४२५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


